वनशेती उप अभियानाचा सन २०१८-१९ 
चा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा अखर्चित 
निधी पुनरुज्जीवित करुन चालू वर्षी 
विनियोगात आणण्यास मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वनशोती-०७१९/प्र.क्र.१८७(भाग-२)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ३० ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा- 
१. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.€-१०/२०१८-७॥/॥॥5, दिनांक -२९ एप्रिल, २०१९. 
२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.आ/फळलो-२/वनशेती/नि.वि./७८९/१९,दि. ४.७.२०१९. 


प्रस्तावना- 

सन २०१७-१८ या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत वनशेती 
उप-अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या निधीचे प्रमाण go: 
Yo असे आहे. सन २०१८-१९ या वर्षासाठी केंद्र शासनाने केंद्र हिळड्यापोटी रु.२०० लक्ष एवढा 
निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी रु.३५.९४ लक्ष एवढा निधी आर्थिक वर्षा अखेर 
अखर्चित राहिला. सदर निधीचा कार्यक्रम सन २०१९-२० या वर्षात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने 
संदर्भाधिन दि.२९ US, २०१९ च्या पत्रान्वये पुनजिवित करुन दिलेला आहे. 


अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र 
हिछ्याचा अनुक्रमे रुपये रु.१२.३१, रु.१३.३९ व रु.१०.२४ लक्ष एवढया निधीचा समावेश आहे. 
पुनर्जिवित निधीपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा अखर्चित निधी रु.१३.३९ लक्ष व समरुप राज्य 
हिळछ्याचा रु.८.४६ लक्ष असा एकूण रु.२१.८५ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना बीडीएस प्रणालीवर 
वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

१. वनशेती उप अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षातील अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र 
हिळछ्याचा अखर्चित निधी रु.१३.३९ लक्ष (रुपये तेरा ळाख एकोणचाळीस हजार फक्‍त) व 
समरुप राज्य हिस्सा रु.८.४६ लक्ष (रुपये आठ लक्ष सेहचाळीस हजार फक्त) असा एकूण 
रु.२१.८५ लक्ष (रुपये एकविस लक्ष पंच्याऐंशी हजार फक्त) एवढा निधी वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीवर (BDS) आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःवनशेती-०७१९/प्र.क्र.१८७(भाग-२)/१४-ओ 


2. 


& 
1. 
. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य 


सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० च्या मंजूर तरतूदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


प्रवर्ग केंद्र राज्य 
अनुसूचित | मागणी क्र.डी-३ मागणी क्र.डी-३ 
जाती २४०१,पीक संवर्धन २४०१,पीक संवर्धन 
७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना 


(00)(39) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान | (००३२ राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान - 
- वन शेती उप अभियान (केंपुयो) (केंद्र | वन शेती उप अभियान (केंपुयो) (राज्य 
हिस्सा ६०%) (अ.जा.उप) हिस्सा ४०%) (अ.जा.उप) 

(२४०१ ए८६२), ३३ अर्थसहाय्य (२४०१ ए८७१), 33 अर्थसहाय्य 


. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे जिल्हानिहाय 
वितरण करण्यास त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. अनुदानची रक्‍कम ?॥॥५$ प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा 


करण्यात यावी. 
सदर निधी फक्त अनुसूचित जाती/नवबौद्ध Mea ATS खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासनास पाठविण्यात यावी . 


, सदर निधी सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाने त्यांचा अनौचारिक 


संदर्भ क्र.२४९/२०१९/व्यय-१,दि.२० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये दिळेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


, सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या वनडोती उप-अभियानाच्या 


मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ २९१०३०१६४५५८८६०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KIRAN N PATIL 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःवनशेती-०७१९/प्र.क्र.१८७(भाग-२)/१४-ओ 


२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

३. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

४. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

६. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्वी 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

१०.महाळेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२० 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१५.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१६.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


